महाराष्ट्र राज्यात आदिवासींच्या सर्वांगीण 
विकासासाठी उल्लेखनिय कार्य करणा-या 
कार्यकर्त्यांना/ सामाजिक संस्थांना आदिवासी 
सेवक/आदिवासी सेवा संस्था पुरस्कार प्रदान 
करण्याबाबत. 

(सन २०१७-१८ व सन २०१८-१९) 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्र.आसेपु- २०१७/प्र.क्र.१२२/का.१४ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:- १५ फेब्रुवारी, २०१९. 


वाचा:- १) शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग, क्र-टिआरआय-१०८८/सीआर-१९६/का-६, 
दिनांक २५ ऑगस्ट, १९८८. 
२) शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग, क्र.आसेपु-१०९९/प्र.क्र.६/का-५, 
दि.२७ जानेवारी, १९९९. 
3) शासन निर्णय,आदिवासी विकास विभाग, क्र. आसेपु-२०१४/प्र.क्र.११९/का.१४ 
दिनांक १८ जून, २०१५. 
४) शासन निर्णय,आदिवासी विकास विभाग, क्र. आसेपु-२०१४/प्र.क्र.४३/का-१४ 
दिनांक २७ नोव्हेंबर, २०१५. 
प्रस्तावना :- 
महाराष्ट्र राज्यात आदिवासींच्या सर्वागीण विकासासाठी उल्लेखनीय कार्य करणा-या कार्यकर्त्यांना व 
सामाजिक संस्थांना प्रोत्साहन देण्याच्या /त्यांच्या कार्याचा गौरव करण्याच्या उद्देशाने राज्य शासनामार्फत 
अनुक्रमे "आदिवासी सेवक पुरस्कार" व "आदिवासी सेवा संस्था पुरस्कार " हा राज्य पुरस्कार दरवर्षी प्रदान 
करुन त्यांच्या कार्याचा गौरव करण्यात येतो. संदर्भ क्र. ४ अन्वये विहीत केल्यानुसार "आदिवासी सेवक 
पुरस्कार" प्राप्त व्यक्तीस रु. २५,००१/- तसेच "आदिवासी सेवा संस्था पुरस्कार" प्राप्त संस्थेस रु. 
५०,००१/- एवढी रक्‍कम पुरस्कार म्हणून देण्यात येते. सन २०१७-२०१८ या वर्षात काही अपरिहार्य 
कारणामुळे हा पुरस्कार देण्यात आलेला नाही. आता, सन २०१७-२०१८ व सन २०१८-२०१९ या दोन 
वर्षातील एकत्रित आदिवासी सेवक/आदिवासी सेवा संस्था पुरस्कार देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
होती. 
शासन निर्णय:- 
सन २०१७-२०१८ व सन २०१८-२०१९ या दोन वर्षातील एकत्रित "आदिवासी सेवक/ आदिवासी 
संस्था पुरस्कार" देण्याचा शासनाने निर्णय घेतला आहे. सन २०१७-२०१८ व सन २०१८-२०१९ या दोन 
वर्षांसाठी ३० व्यक्तींची "आदिवासी सेवक पुरस्कार" देण्यासाठी तसेच ९ संस्थांची "आदिवासी सेवा संस्था 
पुरस्कार" देण्यासाठी निवड केळी आहे. या शासन निर्णयाव्दारे आदिवासी सेवक पुरस्कार व्यक्तींची नांवे 
सोबत जोडलेल्या विवरणपत्र "अ" मध्ये तसेच आदिवासी सेवा संस्थांची नांवे विवरणपत्र "ब" मध्ये 
दर्शविल्याप्रमाणे घोषित करण्यात येत आहेत. 


शासन आदेश क्रमांकः आसेपु- २०१७/प्र.क्र.१२२/का.१४ 


२. "आदिवासी सेवक पुरस्कार" प्राप्त व्यक्‍ती हया राज्य पुरस्कार वितरण सभारंभाच्या कालावधीत तीन 
दिवसांकरिता शासकीय पाहुणे म्हणून समजण्यात येतील. 

३.  पुरस्कारार्थींची निवड ही पोलीस पडताळणी प्रमाणपत्राच्या अधिन राहून करण्यात येत असून आयुक्‍त, 
आदिवासी विकास, नाशिक यांनी "आदिवासी सेवक" व "आदिवासी सेवा संस्था" पुरस्काराकरिता निवड 
केलेल्या व्यक्‍तींची/संस्थांची पुरस्कार निवडीसंदर्भात पोलीस पडताळणी प्रमाणपत्राची पूर्तता करावी.. 


४. "आदिवासी सेवक" व "आदिवासी सेवा संस्था" पुरस्काराकरिता निवड केलेल्या व्यक्‍तींची/संस्थांची 
नांवे महाराष्ट्र शासन राजपत्रामध्ये (सर्वसाधारण भाग) प्रसिध्द करण्यात यावी. 
प. सदरील पुरस्कार वितरणासाठी होणारा खर्च "मागणी क्र. टी-२, २२२५, अनुसूचित जाती, अनुसूचित 


जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण, ०२ अनुसूचित जमातीचे कल्याण, ००१, संचालन व 
प्रशासन (००१) (०१) आदिवासी विकास आयुक्तालय, २८ व्यावसायिक व विशेष सेवा (२२२५ १०२५) (योजनेत्तर 
योजना ) या लेखाशिर्षांखाळी सन २०१८-१९ या वर्षाकरिता उपलब्ध करुन दिलेल्या मंजूर अनुदानातून 
भागविण्यात यावा 
६. आयुक्त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक यांना सदर पुरस्कार वितरणासाठी येणा-या 
खर्चास मंजूरी देण्यास या शासन निर्णयाव्दारे प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 
७. हा शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग, क्र. टीआरआय-१०८८/सीआर-१९६/का.६, दि 
२५.८.१९८८ व शासन निर्णय क्रमांक-आसेपु-१०९९/प्र.क्र.६/का.५, दि. २७.१.१९९९ मधील तरतूदीप्रमाणे 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक क्रमांक २०१९०२१५१५११२१११२४ असा आहे. हा निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
Pandurang Siem 
Mahadu Raut Date: 2019.02.15 18:13:17 40890" 
(पांडुरंग म. राऊत) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 

१. मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव 

मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव. 

३. मा.मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव 

४. मा. राज्यमंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव 

५. मा. विरोधी पक्षनेता, यांचे महाराष्ट्र विधानसभा/विधानपरिषद, विधानभवन मुंबई 

६. सर्व विधानसभा / विधान परिषद सदस्य 

७. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, यांचे सह सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

८. सर्व मा.मंत्री /मा. राज्यमंत्री, यांचे खाजगी सचिव 

९. प्रधान सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१०. सर्व विभागीय आयुक्‍त 
११. आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः आसेपु- २०१७/प्र.क्र.१२२/का.१४ 


१२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता ) महाराष्ट्र १/२, मुंबई / नागपूर 
१३. महाळेखापाल (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र १/२, मुंबई / नागपूर 
१४. अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, ठाणे, नाशिक, नागपूर,अमरावती 
१५. सर्व जिल्हाधिकारी 
१६. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद 
१७. आयुक्त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे 
१८. व्यवस्थापकीय संचालक,महाराष्ट्र राज्य,आदिवासी सहकारी आदिवासी विकास महामंडळ मर्या.नाशिक 
१९. व्यवस्थापकीय संचालक, शबरी आदिवासी वित्त विकास महामंडळ, नाशिक 
२०. सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प 
२१. सह निबंधक सहकारी संस्था, आदिवासी विकास, नाशिक 
२२. संचालक, समाजकल्याण, पुणे 
२३. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
२४. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नाशिक 
२५. सर्व मंत्रालयीन विभाग 
२६. संचालक, शासकीय मुद्रण व लेखनसामुग्री संचालनालय, मुंबई 
२७. व्यवस्थापक, शासकीय मध्यवर्ती मुद्रणालय, चर्नी रोड, मुंबई 
त्यांना विनंती करण्यात येते की, हा शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण,भाग-एक 
मध्य उप विभाग मध्ये प्रसिध्द करावा व त्यांच्या १०० प्रती कृपया या विभागाकडे तात्काळ पाठवाव्यात. 
२८. सर्व सह सचिव/उप सचिव/अवर सचिव/कक्ष अधिकारी, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
२९ महासंचालक माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मुंबई यांना विनंती करण्यात येते की, पुरस्कार पुरस्कृत 
व्यक्तींच्या नांवाने तातडीने प्रसिध्दी द्यावी. 
३०. माहिती व प्रसिध्दी संचालनालयातील आदिवासी विभागाचे संपर्क अधिकारी (५ प्रती) 
३१. निवड नस्ती.(का.१४) आदिवासी विकास विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 


ae 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन आदेश क्रमांकः आसेपु- २०१७/प्र.क्र.१२२/का.१४ 


शासन निर्णय क्रमांक आसेपु:- २०१७/प्र.क्र.१२२/का-१४, दिनांक १५ फेब्रुवारी, २०१९ सोबतचे 


विवरणपत्र "अ 
सन २०१७-१८ व सन २०१८-१९ या दोन वर्षाकरिता आदिवासी सेवक पुरस्कारार्थींची नावे. 
अ.क्र नाव पत्ता 
१ | ath vette सिताराम भदाणे मु.पो.निरगुडे, ate, जि.नाशिक 
२ | डॉ.जयदिप दौलतराव निकम ५०२, ठक्कर ट्रेझर "डी" बिल्डिंग नवन पंडीत कॉलनी, नाशिक 
३3 | श्री.देवेद्र मुरलीधर गायकवाड मु.दत्तनगर, पो.अभोणा, ता.कळवण, जि.नाशिक 
४ | श्री.अनाजी काळु गवळी मु.पो.सराड, ता.सुरगाणा, जि.नाशिक 
५ | श्री.नामदेव ज्ञानदेव भोसले मु.ऊरळीकांचन, ता.हवेली, जि.पुणे 
६ | श्री.रविद्र उमाकांत तळपे फ्लॅट नं. १२, जयमाता दी राजपार्क, साईराज रेसिडेसी, पिपळे गुरव, पुणे 
७ । श्री.जयराम नारायण भोईर मु.म्हस्कळ, पो.टिटवाळा, ता.कल्याण, जि.ठाणे 
८ | श्री.सोनु धवळू म्हसे कडाची मेट, पो.साकुर, ता.जव्हार, जि.पालघर 
९ | श्री.श्रावण areal Hart मु.कोकणपाडा, पो.आळोंडे, ता.विक्रमगड, जि.पाळघर 
१० श्रीमती मिराबाई परशुराम महाळे । मु.पो.देहरे (बोरीचापाडा), ता.जव्हार, जि.पाळघर 
११ | श्री.अभिजित रमेश देशपांडे विष्णुप्रसाद तलसिळदार कचेरी जवळ, पो.ता.डहाणू, जि.पालघर 
१२ | श्री.शिदा सुरेश बेडया उधवा शिदपाडा, खनवेल रोड, ता.तलासरी, जि.पालघर 
१३ | श्री.सुदाम भिवसन पाटील साई आशिष अपार्टमेंट, मसोली, ता.डहाण, जि.पालघर 
१४ | श्री.रविद्र अरविद लिमये रा.पाली, ता.सुधागड, जि.रायगड 
१५ | श्री.महादेव जयराम जोशी बी/१२,अनुजा सोसा.पांडुरंगवाडी, गल्ली क्र.१, मानपाडा रोड,डोंबिवली (पुर्व) ठाणे 
१६ | श्री.निलेश पुनमचंद सोमाणी मु.पौ.जानकीनगर, लाखाळा वाशिम 
१७ श्री.मोहन चौधरी मु.पो.पारडी, ता.जि.वाशिम 
१८ | श्री.आरीकर दुर्गेश किसन प्लॉट नं. ६६, आश्रय कॉलनी, गुरुद्दाराजवळ, THA, चंद्रपूर 
qe श्री.गेडाम वाघुजी पोचीराम मु.फार्म हाऊस, चुनाभट्टी वार्ड, राजुरा, ता.राजुरा, जि.चंद्रपूर 
२० _ श्री.राजगडकर मारोती गिरीधरराव | प्लॉट नं.२, व्यंकटेश्वरा नगर, भोसारोड, जि.यवतमाळ 
२१ | श्री.अशोक श्रावण ऊईके मु.आसलपाणी, पो.गराबघेडा, ता.तुमसर, जि.भंडारा 
२२ | श्रीमती प्रभा चमरु पेदाम मु.चिखली, पो.आलेसूर, ता.तुमसर,जि.भंडारा 
२३ | ह.भ.प.दत्तात्रय श्रावण कुमरे गोकुळनगर वार्ड नं.१६, गडचिरोली 
२४ | श्री.शंकरलाल गुणोजी मडावी मु.जमाकुडो, पो.दरेकसा, ता.सालेकसा, जि.गोंदिया 
a4 श्री.धुर्व श्‍याम देवराम अजयनगर अंबाझरी, हिलटाप कार्पोरेशन, दवाखान्यासमोर, जि.नागपूर 
२६ | डॉ.तुळशिराम बुधा गावीत रा.कुडाशी, ता.साक्री, जि.धुळे 
२७ । श्री.नाजुक मुकुंदा Par मु.धाबेटेकडी/आदर्श पो.झरपडा, ता.अजुनीमोर, जि.गोदिया 
२८ | att. लक्ष्मीकांत स दांडेकर फ्लॅट न.४४०,बि.नं.६, जय महाराष्ट्र नगर, बोरीवली, मुंबई 
२९ | श्री. राजेश शोकु काळे मु.पो. HSS, ता. माढा, जि. सोलापूर 
३० | at. संजय दामोदर देवधर सोनिया अपार्टमेट, इंद्रकुंड, पंचवटी, नाशिक 


Digitally signed by Pandurang Mahadu Raut 
DN: CN = Pandurang Mahadu Raut, C = IN, S = 
Maharashtra, O = Government of Maharashtra, 
OU = Tribal Development 

Date: 2019.02.15 15:13:50 +05'30' 


Pandurang Mahadu 
Raut 


(पांडुरंग म. राऊत) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन आदेश क्रमांकः आसेपु- २०१७/प्र.क्र.१२२/का.१४ 


शासन निर्णय क्रमांक आसेपु:- २०१७/प्र.क्र.१२२/का-१४, दिनांक १५ फेब्रुवारी, २०१९ सोबतचे 
विवरणपत्र "ब" 
सन २०१७-१८ व सन २०१८-१९ या दोन वर्षाकरिता आदिवासी सेवा संस्था पुरस्कारार्थींची नावे. 


अ.क्र आदिवासी सेवा संस्थांची नांवे पत्ता 
1 १_| वनवासी कल्यण आश्रम गुही ता.सुरगाणा, जि.नाशिक 
सोडल नेटवरकींग फोरम ३ रा मजला, विठ्ठल चरणी संकुल, विठ्ठल 
: मंदिरासमोर, HOTS, नाशिक-५ 
स्वातंत्र सैनिक रेवजीभाई चौधरी | मु. eda, ता.जव्हार, जि.पाळघर 
र सामाजिक प्रतिष्ठाण 
४ | लजपतराय मेहरा न्युरो थेरपी रिसर्च | सुर्यमाळ, ता.मोखाडा, जि.पालघर 
अँण्ड ट्रेनिंग इन्सिटयुट 
वी वयम चळवळ १०२, युसुफ आशियाना, एस.टी. स्टंण्डच्या मागे, 
जव्हार, जि.पालघर 
हिंदु सेवा संघ (महाराष्ट्र) C/O अभिनव | टिळक चौक, कल्याण (पश्चिम) ४२१३०१ 
भर विद्या मंदिर प्राथमिक विभाग 
वनवासी कल्याण आश्रम संचलित | उत्तेकोल, ता.माणगांव, जि.रायगड 
७ | कै.विजयाताई गांधी माध्यमिक आश्रम 
शाळा 
वी पंडीत दिनदयाळ उपाध्ये शिक्षण संस्था | पंडीत दिनदयाळ उपाध्ये शिक्षण संस्था ता. जि. 
यवतमाळ 
९ | ग्रामीण युवा प्रागतिक मंडळ, ग्रामीण युवा प्रागतिक मंडळ,ता. जि.भंडारा 


Pandurang Mahadu 
Raut 


Digitally signed by Pandurang Mahadu Raut 
DN: CN = Pandurang Mahadu Raut, C = IN, 
S = Maharashtra, O = Government of 
Maharashtra, OU = Tribal Development 
Date: 2019.02.15 15:14:04 +05'30" 


( पांडुरंग म. राऊत) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


